सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांकरिता औषधी 
व  तद्‌अनुषंगिक साहित्य खरेदीसाठी 
विभागाकडीळ सन २०२२-२३ या वित्तीय 
वर्षातील उपलब्ध निधी संक्षिप्त देयकावर 
आहरीत करून हाफकिन महामंडळाकडे वर्ग 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/भाग-१/आरोग्य-८ 
१० वा मजला, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४००००१. 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२३. 


वाचा :- 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन feta क्र.खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८ 

दि.२६.०७.२०१७. 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णण क्र.खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८ 

दि.०७.०३.२०१८ 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्ण क्र.खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८ 

दि.२९.१२.२०२१ 


४ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग शासन निर्णय क्र. वैशिवि-२०२०/प्र.क्र.२८१/प्रशा-२ 
दि.१५.०२.२०२३. 


शासन निर्णय :- 
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दिनांक २६.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयानुसार हाफकिन जीव 


औषध निर्माण महामंडळ, मुंबई यांच्या अंतर्गत खरेदी कक्ष स्थापन करण्यात आला असुन सन २०१७-१८ 
पासून सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांकरिता आवश्‍यक आसणाऱ्या 


औषधी, तद्‌्अनुषंगिक साहित्या याबाबींची खरेदी करण्यासाठी वित्तीय वर्षात अर्थसंकल्पीत निधी संक्षिप्त 


देयकाद्वारे आहरित करुन हाफकिन महामंडळ, मुंबई अंतर्गत खरेदी कक्षाकडे वर्ग करण्याबाबत संदर्भ 


क्र. २ अन्वये निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच सार्वजनिक आरोग्य विभागास संक्षिप्त देयकाची 


तपशिलवार देयके (एसी बील) प्रलंबित असतांना दुस-या संक्षिप्त देयकावर निधी आहरित करण्यासाठी 


संदर्भ क्र. ३ वरील शासन निर्णयान्वये दिनांक 39.03.2022 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


०२. सन २०१७-१८ ते २०२१-२२ या वित्तीय वर्षातील संक्षिप्त देयकांवर औषधी, तद्‌अनुषंगिक 


साहित्य या बाबींच्या खरेदीसाठी आहरित केलेल्या निधीची तपशिलवार देयके संबंधित आहरण व 


संवितरण अधिकारी सादर करतील. या अटीवर सन 2022-23 या वित्तीय वर्षात विविध स्रोताद्वारे उक्त 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१६/प्र.क्रर४०/भाग-१/आरोग्य-८ 


प्रयोजनासाठी प्राप्त झालेला निधी पूर्वीची तपशिलवार देयके प्रलंबित असतांना संक्षिप्त देयकावर 


आहरित करुन हाफकिन जीव औषध निर्माण महामंडळा अंतर्गत खरेदी कक्षाकडे वर्ग करुन खर्च 


करण्यासाठी एक विशेष बाब म्हणून दिनांक ३१.०३.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


०३. आजतागायत कोषागारातून संक्षिप्त देयकाद्वारे आहरित केलेल्या निधी संदर्भातील रक्‍कम व 


तपशिलवार देयकांचा ताळमेळ घालून, तपशिलवार देयके कोषागारात विहित वेळेत सादर करण्याची 


दक्षता आयुक्‍त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांनी घ्यावी तसेच याबाबत लेखा आक्षेप येऊ नये, 


रक्कमेचा अपहार होऊ नये याबाबतचीही दक्षता घेण्यात यावी. 


०४. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र. १९२/व्यय-१३,दि.३१.०३.२०२३ व 


१४७/२०२३/विनिमय, दि.३१.०३.२०२३ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


०५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा अयून त्याचा संकेताक २०२३०२१६१२०९४०९३१७ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by VASANT PANDURANG 


GAIKWAD 
DN: c=IN, O=GOVERNMENT OF 


VASANT 


प्रत:- 


Bie) 


PANDURAN 
G GAIKWAD 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=6762a1c7f462bd961625d44d697 1dc 
2c9f06f3437a7f750c414e77ec2b7f466d, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=7C7 1DE18A037CE1808BB4E1B 
A5462D93EB69C5FEB96700EDA8ADF 1B3C9C 
753F8, cn=VASANT PANDURANG GAIKWAD 
Date: 2023.03.31 15:51:41 +05'30' 


(व.पां.गायकवाड ) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
व्यवस्थापकिय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि.परेल,मुंबई 
संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य संचालनालय, मुंबई. 
सह संचाळक,आरोग्य सेवा,रुग्णालये (राज्यास्तर),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
सह संचालक आरोग्य सेवा, (अर्थ व प्रशासन),आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 

पृष्ठ ३ पैकी २ 


AD 


AN 


co x 
So SS आली व 


an 


शासन निर्णय क्रमांकः खरेदी-२०१६/प्र.क्रर४०/भाग-१/आरोग्य-८ 


७) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),मुंबई 
८) महालेखापाल, महाराष्ट्र-२(लेखापरिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता),नागपूर 
९) अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 

१०)निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी,मुंबई 

qq) अधिक्षक, विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


